नॅशनल वुमेन्स वेलफेअर सोसायटी, जि.यवतमाळ 
व्दारा संचालित मॉडर्न उर्दु प्राथमिक शाळा, कारंजा 
(लाड), जि. वाशिम या शाळेचे, शान बहुउद्देशिय 
शिक्षण प्रसारक व क्रिडा संस्था, दहिहांडा, 
जि.अकोला या संस्थेस व्यवस्थापन हस्तांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः WME ३०२१/प्र.क्र.३३१/२१/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक : १३ जून, २०२३ 
वाचा : शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक माशाह २०११/(२१०/११)/माशि-३ 

दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ 


संदर्भ: 9) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती यांचे जा.क्र.शिउसं/प्राथ/क/१०४६/२०२१, 
दिनांक २ मार्च , २०१९ चे पत्र. 
२) नॅशलल वुमेन्स सोसायटी,दारव्हा, जि.यवतमाळ यांच्या दि.३०.०३.२०२१ व दि.०९.०१.२०२३ रोजीच्या 
तक्रारी 
३)विभागीय शिक्षण उपसंचाळक, अमरावती विभाग, अमरावती यांचे जा.क्र. Bree /प्राथ/ क/ 
३८४१/२०२१, दिनांक २८/०७/२०२१ चे पत्र. 


प्रस्तावना : 

उपरोक्त संदर्भ क्रमांक १ अन्वये नॅशनल वुमेन्स वेलफेअर सोसायटी, दारव्हा, ता.दारव्हा, जि. यवतमाळ 
व्दारा संचालित मॉडर्न उर्दु प्राथमिक शाळा, दारव्हा नाका, कारंजा (लाड), ता. कारंजा जि.वाशिम या उर्दु 
माध्यमाच्य विनाअनुदानित प्राथमिक (इयत्ता १ ते ५ वी) शाळेचे, शान बहुउद्देशिय शिक्षण प्रसारक व क्रिडा संस्था, 
दहिहांडा, ता. जि. अकोला या संस्थेस व्यवस्थापन हस्तांतर करण्याबाबत प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे. 
तेसच संदर्भ क्र.२ अन्वये सदर व्यवस्थापन हस्तांतरणाबाबत शासनास प्राप्त तक्रारी संदर्भ ३ अन्वये हस्तांतर 
प्रस्ताव रद्द करण्याबाबत उपसंचालकांनी केलेली विनंती यावर निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शाससन निर्णय:- 

नॅशनल वुमेन्स वेलफेअर सोसायटी, दारव्हा, ता.दारव्हा, जि. यवतमाळ व्दारा संचालित मॉडर्न उर्दु 
प्राथमिक शाळा, दारव्हा नाका, कारंजा (लाड), ता. कारंजा जि.वाशिम या उर्दु माध्यमाच्य विनाअनुदानित 
प्राथमिक (इयत्ता १ ते ५ वी) शाळेचे, शान बहुउद्देशिय शिक्षण प्रसारक व क्रिडा संस्था, दहिहांडा, ता. जि. अकोला 
या संस्थेस व्यवस्थापन हस्तांतर करण्याचा प्रस्ताव अमान्य करण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६१३१७३९५९१४२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAVIN RAJARAM : oe. 
MUNDHE sna ae 
(प्रविण मुंढे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


शासन निर्णय क्रमांक : प्राशाह ३०२१/प्र.क्र.३३१/२१/एसएम-१ 


२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती 

३) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, यवतमाळ 

४) अध्यक्ष/ सचिव, नॅशनल वुमेन्स वेलफेअर सोसायटी, दारव्हा, ता.दारव्हा, जि. यवतमाळ 
५) अध्यक्ष/ सचिव, शान बहुउद्देशिय शिक्षण प्रसारक व क्रिडा संस्था, दहिहांडा, जि.अकोला. 
६) निवडनस्ती (एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


